राज्यातील ५० खाटा व त्यापेक्षा अधिक खाटा 
असलेल्या ६३ रुग्णालयामध्ये डायलिसिस 
सेंटर पीपीपी तत्वावर बाह्यसंस्थेमार्फत 
स्पर्धामक निविदा प्रक्रियेद्वारे सेवा 
पुरवठादाराची विभागनिहाय निवड 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.१४३/आरोग्य -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २१ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 
१. सहसंचालक (रुग्णालये), आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. राआसो/आयपीएचएस/ 
१५५८२४-८३०/२०२३, दिनांक ०९/०३/२०२३. 


प्रस्तावना :- 

राज्यात सद्यस्थितीत एकूण ५३ ठिकाणी डायलिसिस सेंटर कार्यरत आहेत. सदर 
केंद्राव्यतिरिक्‍त राज्यात इतर ६३ शासकीय रुग्णालयांमध्ये डायलिसिस सेवेची आवश्‍्यकतता 
लक्षात घेऊन संदर्भ क्र.१ अन्वये सद्यस्थितीत ५० खाटा व त्यावरील अधिक खाटांच्या 
रुग्णालयांमध्ये पीपीपी तत्वावर बाहययंत्रणेद्वारे डायलिसिस सेवा सुरु करण्याचे प्रस्तावित केले 
असून त्यामध्ये आवश्‍कतेनुसार इतर रुग्णालये व वेळोवेळी नव्याने कार्यान्वित होणाऱ्या आरोग्य 
संस्थाचा समावेश सदर प्रकल्पांतर्गत करण्यात येणार आहे. सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील ५० खाटा व त्यावरील खाटांच्या ६३ रुग्णालयांमध्ये डायलिसिस सेंटर पीपीपी 
तत्वावर बाहय संस्थेमार्फत सुरु करण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या अंदाजे रु.२७७६.९३ लक्ष 
इतक्या अनुदानापैकी सन २०२२-२३ च्या मंजुर पुरवणी कृती आराखडयामध्ये डायलिसिस सेवा 
पीपीपी तत्वावर सुरु करण्यासाठी ३ महिन्यासाठी एफएमआर कोड, एनसीडी ६, अनुक्रंमाक ११२ 
अंतर्गत रु.१११४.५९ लक्ष निधीस प्रिसिपळ तत्वावर मान्यता मिळाली आहे. त्या अनुषंगाने या शासन 
निर्णया सोबतच्या परिशिष्ट- अ मधील विवरणपत्रामध्ये नमुद केलेल्या yo खाटा व त्यावरील 
खाटांच्या ६३ रुग्णालयामध्ये डायलिसिस सेंटर पीपीपी तत्वावर सुरु करण्यासाठी सेवा 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.१४३/आरोग्य -७ 


पुरवठादाराची निवड विभागनिहाय स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यासाठी विहित निविदा 
प्रक्रिया राबविण्यास पुढील अटींच्या अधीन राहून यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.:- 


१) 


र) 


4) 


सदर डायलिसिस सेवेची आवश्यकता / मागणी याची ]ाहानिझा / खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


डायलिसिस सेवेचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात 
यावी. लॅबोरेटरी सर्विसेसकरीता आवश्‍यकता बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical 
specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या 
विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) हे 
कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार HSS नसल्याबाबत 
खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक 
विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम प्रमुखांची राहील. 
प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 


या प्रकल्पामध्ये प्रस्तावात नमूद केल्याप्रमाणे सद्यस्थितीत ५० खाटा व त्यावरील खाटांच्या 
६३ रुग्णालयामध्ये डायलिसिस सेंटर पीपीपी तत्वावर सुरु करण्याचा अंतरभाव असेल 
त्यामध्ये आवडकतेनुसार इतर रुग्णालये व वेळोवेळी नव्याने कार्यान्वित होणाऱ्या आरोग्य 
संस्थाचा समावेश सदर प्रकल्पांतर्गत करण्यात येईल. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


त्याचप्रमाणे, सदर सर्विसेस बाह्य यंत्रणेकडून घेण्याकरीता वित्त विभाग, शासन 
निर्णय दिनांक ०२.०२.२०१३, दिनांक ०२.१२.२०१३, दिनांक ०२.०८.२०१६ व दिनांक 
२७.०४.२०२२ मधील तरतुदीचे व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केळेळे शासन निर्णय व 
मार्गदर्शक सूचना यांची पूर्तता होईल, याचीही खात्री करण्यात यावी. 
डायलिसिस सविर्सेसकरीता बाह्यसेवा पुरवठादाराची निवड करतानांच्या निविदा 
दस्तऐवजात समाविष्ट करावयाच्या कामाचा गोषवारा व सेवेच्या अटी, श्तींबाबतचे नियम 
आयुक्‍ताळयाकडील अस्तित्वात असलेल्या निविदा दस्तऐवज छाननी समितीमार्फत अंतिम 
करुनच निविदा विषयक पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


तसेच, या बाबींच्या खरेदी fe ead (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.१४३/आरोग्य -७ 


८) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित 
करण्यात यावेत. सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी - 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६ जुले, २०१७ च्या शासन निर्णयातील 
तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


०२. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ८ येथील अटींची पूर्तता व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकतेनुसार आहे हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई व संबंधित कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


०३. शासन निर्णय,वित्त विभाग, क्र.विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनिमय, 
दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग 
पहिला, उपविभाग-२ मधील अ.क्र.४, नियम क्र.७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामुग्री आणि 
उपक्रम संच विकत घेण्यास मंजुरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२११८१५०८८९१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA VITTHAL KUDALE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORTS 


DEPARTMENT, postalCode=400032, 
arashtra, 


st=! 
2.5.4.20=b512f7ff8b758d60a4598c24a36386a4805 
V | TT H A | 881cbcea84410a43526338ca5896f, 
pseudonym=BE46509D5A30CA1CB26D006CC1D6 
A92668CSCF85, 


serialNumber=92FCD41179A2BA99BFFA75CBEOC9 
0685A327C8ACC0593DB3D1CCAD3F24BA6315, 
cn=RAJENDRA VITTHAL KUDALE 

Date: 2023.03.23 10:51:53 +05'30' 


(राजेंद्र वि. PSs ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई व पुणे. 

३. संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, 

४. अतिरिक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे, 

५. सर्व सहसंचालक (आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयामार्फत) 

६. सहसंचालक (रुग्णालये),मुंबई, 

७. उपसंचालक, सर्व मंडळ कार्यालये, 

८. सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

१० जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

११ निवड नस्ती (आरोग्य-७ कार्यासन) 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.१४३/आरोग्य -७ 


शासन निर्णय प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.१४३/आरोग्य-७, दि. २१ मार्च २०२३ सोबतचे परिशिष्ठ-अ 


Consignee List for Dialysis Tender 22-23 


Space 
Sr No. of available for 
No. Circle District Institute name beds Dialysis 
Unit(Mention 
area in sq.ft) 
1 नट SDH Shahapur 100 516 sq.ft 
2 SDH Ambernath 50 1100 sq.ft 
3 Thane : SDH Shriwardhan 50 700sq. ft 
Raigad : 
4 SDH Karjat 50 1600 sq.ft 
5 Palghar SDH Kasa 50 330 sq.ft. 
| 6 | DH Nashik 541 1100 Sq.ft. 
7 Nashik WCH Malegaon 100 1100 Sq.ft. 
| 38 | SDH Kalwan 100 500 Sq.ft. 
| 9 | SDH Chandwad 50 1500 Sq.ft. 
10 Nashik Dhule DH Diwle 100 1100 Sq. ft 
11 SDH Shirpur 100 1100 Sq. ft 
12 SDH Karjat 50 1100 sq.ft 
13 Ahmednagar | SDH Pathardi 50 1100 sq.ft 
14 SDH Shrimpur 50 1100 sq.ft 
15 Nandurbar SDH Taloda 50 2200 sq.ft 
GH Indira gandhi 
16 ताता ह गी 200 2000 sq.ft 
17 Kolhapur SDH Kodoli 50 1000 sq.ft 
18 ; WH Kudal 50 600sq.ft 
19 0५५६६ Shinada 50 ee 
20 र्क्त SDH Dapoli 50 1100sqft 
21 Keibapue SDH Kamthe 50 1100 sq.ft 
22 वाजा SDH Islampur 50 1200 sq.ft 
23 SDH Shirala 50 500 Sq.ft 
24 SDH Baramati 100 1100 sq.ft. 
25 pone Pune SDH Bhor 50 1100 sq.ft. 
26 SDH Indapur 100 1100 sq.ft. 
27 Solapur SDH Karmala 50 690 sq.ft 
28 Buldhana SDH Malkapur 50 1100 sq ft 
29 Akola DWH Akola 335 1100 sq.ft. 
30 सा 50 | 950 (sq.ft) 
31 Yavatmal | SDH Darwha 50 950 (sq.ft) 
32 Akola SDH Umerkhed 100 900 (sq.ft) 
33 DH Amravati 455 2200sqft 
34 SDH Dharni 50 500 sqft 
35 Amravati SDH Darypur 50 1000sqft 
20 SDH Morshi 50 1100sqft 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.१४३/आरोग्य -७ 


37 . र SDH Kalamnuri 100 1200 Sq.ft 
Hingoli 

38 SDH Basmath 50 1200 Sq.ft 
39 DH Aurangabad 200 1100 sqft 
40 | Aurangabad | Auragabad | SDH Vaijapur 100 300 sqft 

4] SDH Gangapur 50 1100 sqft 
42 SDH Selu 50 1100 Sq ft 

Parbhani 
43 SDH Gangakhed 50 1200 Sq ft 
44 SDH Parali 100 1100 sq.ft. 
45 SDH Kaij 100 1400 sq.ft 
46 SDH Georai 50 1300 sq.ft 
47 meee eT Toe ती ती 100 | 1300 sq.ft 
sawargaon 
48 Dati eee 100 1200 sq.ft 
49 SDH Paranda 50 1000 sq.ft 
50 लता SDH Kallam 50 1000 sq.ft 
51 SDH Naldurg 50 1000 sq.ft 
52 SDH Sastur 50 1000 sq.ft 
53 Latur SDH Nilanga 50 1100Sq.ft. 
54 Wardha SDH Hingnghat 100 2000 sq. ft. 
55 WH Gadchiroli 100 1100 sq.ft. 
56 rare SDH Aheri 50 1100 sq.ft. 
57 CARON कोणा तात 50 1100 नगर 
58 SDH Kurkheda 50 1100 sq.ft. 
Nagpur 

59 Nagpur SDH Ramtek 50 1100 sq.ft 
| 60 | SDH Chimur 100 1100 sqft 
61 SDH Mul 50 1100 sqft 
62 ववत्त या Waroni 100 1100 oa; 
63 SDH Rajura 100 1100 sqft 


KKKKK 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


